Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , 


शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ३०.०० 


: 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-११६ 


, 


व 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


9-6 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


, 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १८ ९ . 

. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ अंतर्गत पुरविण्यात येणा - या ( ऑफलाईन सेवा ) व्यतिरिक्त इतर 

पुरविण्यात येत असलेल्या सेवातपशील 


अधिसूचना 


क्रमांक कार्या - २ - आस्था - १ - कावि - २१६-२०२२. 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र . ५ ) च्या कलम ३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , संदीप 
कदम , जिल्हाधिकारी , भंडारा , जि . भंडारा याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत 
ना . - एक -१ ( १५० ९ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


1 


1 


नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , नियतकालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व द्वितीय अपिल अधिकारी याबाबी खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 

तहसील - उपविभागीय कार्यालये यांचे मार्फत पुरविण्यात येणा - या सेवांचे परिशिष्ट 
अ.क्र . लोकसेवेचा तपशील 

लोकसेवा पदनिर्देशित 

प्रथम अपिल 

द्वितीय अपिल 
पुरविण्यासाठी अधिकारी अधिका - याचे 

अधिका - याचे 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 

( दिवस ) 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 


पदनाम 


पदनाम 


( 
१ 
) 


( 
५ 
) 


७ 


तलाठी 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


७ 


मंडळ अधिकारी 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


७ 


लिपीक 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


७ 


अव्वल कारकून 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 

अधिकारी 
तहसीलदार 


५ 


तलाठी 


उपविभागीय अधिकारी 


७ 


तलाठी 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


७ 


तलाठी 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


७ 


तलाठी 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


१ अभिलेख नक्कल देणे 

( तलाठी कार्यालय ) . 
२ अभिलेख नक्कल देणे 

( मंडळ अधिकारी कार्यालय ) . 
३ अभिलेख कक्षातून नक्कल देणे 

( तहसील कार्यालय ) . 
४ अभिलेख कक्षातून नक्कल देणे 

( उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ) . 
५ ७/१२ , ८ - अ व फेरफार ची ऑनलाईन 

प्रत पुरविणे . 
६ तलाठी यांचेकडे सादर अर्जाप्रमाणे 

ऑनलाइन फेरफार घेणे . 
७ नागरिकांकडून प्राप्त नोंदणीकृत दस्ताची 

फेरफार नोंद घेणे . 
८ ई - फेरफार आज्ञावलीत भरलेल्या नोंदीची 

नोटीस तयार करणे . 
९ ई - फेरफार आज्ञावलीत नोटीस 

बजाविणेबाबत शेरा भरणे . 
१० ई - फेरफार आज्ञावलीत मंडळ अधिकारी 

यांनी प्रमाणिकरणासाठी उपलब्ध नोंदीवर 

निर्णय घेणे . 
११ राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य योजना मंजुरी 

आदेश . 
१२ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्तीवेतन 

योजना . 
१३ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन 

योजना . 
१४ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन 

योजना . 
१५ ३० % महिला राष्ट्रीय आरक्षण दाखला देणे . 


७ 


तलाठी 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


१५ 


मंडळ अधिकारी 


तहसीलदार 


उपविभागीय अधिकारी 


३० 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


९ ० 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


९ ० 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


९ ० 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 
उपविभागीय 

अधिकारी 
उपविभागीय 

अधिकारी 
उपविभागीय 

अधिकारी 
उपविभागीय 

अधिकारी 
उपविभागीय 

अधिकारी 
उपविभागीय 
अधिकारी 


१५ 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


१६ कुंभार समाजाकरिता ओळखपत्र . 


७ 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


७ 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


१७ मराठा समाजाच्या मुलांकरीता सैन्य 

भरतीकामी छाती / उंची या सवलतीसाठी 
देय असलेले प्रमाणपत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


३ 


, 


परिशिष्ट - चालू 


( ३ ) 


( ४ ) 
तहसीलदार 


( ५ ) 
उपविभागीय 
अधिकारी 


( ६ ) 
अपर जिल्हाधिकारी 


१५ 


१५ 


शिरस्तेदार 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 


९ ० 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 

अधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


९ ० 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 


७ 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 


९ ० 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 


( १ ) 

( २ ) 
१८ जात पडताळणी कामी आलेल्या 

कागदपत्रावर अभिलेख कक्षामार्फत 
सत्यता पडताळणी करून सदर कागदपत्रे 
इकडील कार्यालयामार्फत देण्यात आले 

बाबत पत्र देणे . 
१ ९ शासकीय कर्मचारी यांचे स्थायित्व 

प्रमाणपत्र देणे ( तलाठी ) . 
२० बिनशेती वापराकरीता सनद निर्गमित 

करणे वर्ग - ब , 
२१ बिनशेती वापराकरीता सनद निर्गमित 

करणे वर्ग - अ . 
२२ जनगणनेच्या आधारे अनु . जाती / 

अनु . जमाती लोकसंख्या / गावाची 

लोकसंख्या प्रमाणपत्र देणे , 
२३ इतर व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीतून 

शासनाने परवानगी दिलेल्या पाण्यासाठी , 
पार बांधण्यासाठी परवानगी देणे 
( म.ज.म. अधी . १ ९ ६६ चे कलम ४ ९ व त्या 
खालील म.ज.म. ( पाण्याचे पार बंधने ) 

नियम , १ ९ ६ ९ . 
२४ बांधकाम परवाना सर्व गावे 

( सर्व नाहरकत प्राप्त अर्जावर ) . 
२५ धरण जमिनीचे विभाजन ( महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम चे ८५ 

अन्वये ) . 
२६ वृक्ष तोड परवानगी ( अधिसूचित वृक्षा 

व्यतिरीक्त ) . 
२७ पाणी उचलण्याचा दाखला ( विमा अधिसूचित 

नद्या व साठे ) महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे ७० व त्याखालील 
महाराष्ट्र जमीन महसूल ( पाणी वापरण्याची 

परवानगी ) नियम , १ ९ ६ ९ . 
२८ अनुसूचित जाती - जमातीचे मुला मुलींकरीता 

सैन्य भरतीकामी छाती / उंची सवलतीसाठी 

देय असलेले शिफारस पत्र देणे . 
२ ९ पोलीस पाटील मुदतवाढ . 


३० 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 


. 


६० 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 


1 


३० 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 

अधिकारी 
उपविभागीय 
अधिकारी 


१५ 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


1 


७ 


तहसीलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 


३० 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 
तहसीलदार 


३० 


अपर जिल्हाधिकारी 


३० शेतघर परवानगी महाराष्ट्र जमीन महसूल 

अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ४१ ( ३ ) . 
3१ भारतीय दंड सहिंता चे कलम १७४ नुसार 

आकस्मिक मृत्यू प्रकरणे ( नोटीस बजावणी 
झाल्यानंतर ) . 


उपविभागीय 

अधिकारी 
अपर जिल्हाधिकारी 


5 


६० 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय 
अधिकारी 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


, 


परिशिष्ट - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


जिल्हाधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


३० 


अपर जिल्हाधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


३० 


अपर जिल्हाधिकारी 


३२ तलाठी रजा रोखीकरण . 

१५ 

उपविभागीय अपर जिल्हाधिकारी 

अधिकारी 
३३ विविध प्रकारच्या राज्यातील कलावंताना 

७ 

तहसीलदार उपविभागीय 
शासनस्तरावर दिलेल्या मानधनाकरीता 

अधिकारी 
प्रस्तावावर शिफारस कामी साक्षांकित 

करणे . 
३४ भागेवटा प्रमाणपत्र देणे - वर्ग -१ . 

तहसीलदार उपविभागीय 

अधिकारी 
३५ भागेवटा प्रमाणपत्र देणे - वर्ग -२ . 

३० तहसीलदार उपविभागीय 

अधिकारी 
३६ महात्मा फुले आरोग्य योजनेसाठी पुरवठा 
७ 

निरीक्षण तहसीलदार 
विभागीय प्रमाणपत्र घेणे . 

अधिकारी 
३७ मु . कु . वहिवाट अधिनियम कलम ३२ - एम 

१५ 

तहसीलदार उपविभागीय 
प्रमाणपत्र निर्गमित करणे . 

अधिकारी 
३८ कर्मचारी वेतन दाखला 

७ 

आहरण व उपविभागीय 
संवितरण अधिकारी 

अधिकारी 
३ ९ विटभट्टी माती करिता परवानगी 

तहसीलदार उपविभागीय 

अधिकारी 
शाखेच नाव : संजय गांधी योजना शाखा 
४० संजय गांधी निवृत्तवेतन योजना 

९ ० 

तहसीलदार उपविभागीय 
( Other ) 

अधिकारी 
४१ संजय गांधी निवृत्तवेतन योजना 

तहसीलदार उपविभागीय 
( SC ) 

अधिकारी 
४२ संजय गांधी नि . अ . योजना 

तहसीलदार उपविभागीय 
( ST ) 

अधिकारी 
४३ श्रावण बाळ सेवा योजना 

तहसीलदार उपविभागीय 
( Other ) 

अधिकारी 
४४ श्रावण बाळ सेवा योजना 

तहसीलदार उपविभागीय 
( SC ) 

अधिकारी 
४५ श्रावण बाळ सेवा योजना 

९ ० 

तहसीलदार उपविभागीय 
( ST ) 

अधिकारी 

शाखेच नाव : आपत्ती व्यवस्थापन शाखा 
४६ शेतकरी आत्महत्या घडल्यास तालुकास्तरीय 30 

तहसीलदार उपविभागीय 
समितीचा संयुक्त स्वाक्षरी अहवाल जिल्हास्तरीय 

अधिकारी 
समितीकडे सादर करणे . 
४७ शेतकरी आत्महत्या प्रकरण ( मदत ) 

तहसीलदार उपविभागीय 
जिल्हाधिकारी यांचे अंतिम आदेशानंतर 

अधिकारी 
व अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय 
मदत वाटप करणे 
( तहसील स्तरावर ) . 


अपर जिल्हाधिकारी 


९ ० 


अपर जिल्हाधिकारी 


९ ० 


अपर जिल्हाधिकारी 


९ ० 


अपर जिल्हाधिकारी 


९ ० 


अपर जिल्हाधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


१५ 


जिल्हाधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


, 


परिशिष्ट - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


( ६ ) 


१५ 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


४८ नैसर्गिक आपत्तीमुळे मयत व्यक्तींचे 

तहसीलदार उपविभागीय 
वारसांना शासकीय मदत देणे . 

अधिकारी 
( तहसील स्तरावर ) . 
४ ९ नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत जनावरांचे 

१५ 

तहसीलदार उपविभागीय 
मालकांना शासकीय मदत देणे . 

अधिकारी 
( अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर ) 
( तहसील स्तरावर ) . 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , भंडारा मार्फत पुरविण्यात येणा - या सेवांचा तपशील 
५० महाराष्ट्र नाफ्ता ( अनुज्ञापन ) 

अपर जिल्हाधिकारी 
प्राप्त झाले नंतर अधिकारी 


, 


परीपूर्ण अर्ज 


जिल्हा पुरवठा 


जिल्हाधिकारी 


आदेश , २०० ९ . 


जिल्हा पुरवठा 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


५१ महाराष्ट्र सॉल्व्हंट , रेफिनेट व स्लॉप 

( अनुज्ञापन ) आदेश , २००७ . 


४५ दिवस 
परीपूर्ण अर्ज 
प्राप्त झाले नंतर 

४५ दिवस 


अधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


५२ जमीन खरेदी - विक्री / बिनशेती / वाटप इ . 

साठी पुनर्वसन ना हरकत दाखला देणे . 


५३ मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


५४ मतदार यादीतील नावातील तपशील 

दुरूस्ती करणे . 


जिल्हाधिकारी 


५५ मतदार यादीतील नाव एका भागातून त्याचा 

मतदार संघातील दुस - या भागात 
स्थलांतरीत करणे . 


शाखेचे नाव : पुनर्वसन शाखा 
३० 

उपजिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 

( पुनर्वसन ) 
शाखेचे नाव : निवडणूक शाखा 
४५ नायब तहसीलदार 

उपविभागीय 
निवडणूक अधिकारी तथा 

मतदार नोंदणी 

अधिकारी 
४५ 

नायब तहसीलदार उपविभागीय 
निवडणूक अधिकारी तथा 

मतदार नोंदणी 

अधिकारी 
४५ 

नायब तहसीलदार उपविभागीय 
निवडणूक 

अधिकारी तथा 
मतदार नोंदणी 

अधिकारी 
४५ नायब तहसीलदार 

उपविभागीय 
निवडणूक 

अधिकारी तथा 
मतदार नोंदणी 

अधिकारी 
शाखेचे नाव : भूसंपादन कार्यालय 

उपजिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 
भूसंपादन / उपविभागीय 

अधिकारी 
३० 

उपजिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 
भूसंपादन / उपविभागीय 

अधिकारी 


५६ मतदार यादीतील नाव कमी करणे 


जिल्हाधिकारी 


५७ भूसंपादन दाखला 


३० 


जिल्हाधिकारी 


५८ भूसंपादन ना हरकत दाखला 


जिल्हाधिकारी 


ना . - एक -२ ( १५० ९ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


, 


परिशिष्ट - चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


शाखेचे नाव : महसूल शाखा 


९ ० 


अपर जिल्हाधिकारी 


सहा . अधीक्षक 

( महसूल ) 


उपजिल्हाधिकारी 

( महसूल ) 


९ ० 


अपर जिल्हाधिकारी 


सहा . अधीक्षक 
( महसूल ) 


उपजिल्हाधिकारी 

( महसूल ) 


५ ९ आदिवासी व्यक्तींची जमीन आदिवासी 

व्यक्तीस विक्री करणे कामी परवानगी 
देणे . म . ज . म . अधिनियम , १ ९ ६६ चे 

कलम ३६ ( २ ) . 
६० आदिवासी जमीन बिगर आदिवासीस विक्री 

करणे कामी शासनाकडून मंजुरी मिळाले 
नंतर अटी व शर्तीची पूर्तता केलेनंतर 
परवानगी देणे . म . ज . म . अधिनियम , 

१ ९ ६६ चे कलम ३६ - अ . 
६१ अतिरिक्त जमिनीस ( सिलींग अॅक्ट २ ९ 

नुसार ) विक्री परवानगी देणे . 
६२ वरीलप्रमाणे अ . क्र .५७ ते ६० हरकत 

अर्जावर निर्णय घेणे . 
६३ मा . दिवाणी न्यायालयाकडून वाटप व 

दरखास्त प्रकरणात दिवाणी प्रक्रिया 
संहिता कलम ५४ प्रमाणे मोजणी व वाटप 
करणेसाठी आदेश पारित करणे व ताबा 
देणे ( मोजणी झाल्यानंतर ) . 


९ ० 


अपर जिल्हाधिकारी 


. 


९ ० 


सहा . अधीक्षक 

( महसूल ) 
सहा . अधीक्षक 

( महसूल ) 
तहसिलदार 


अपर जिल्हाधिकारी 


उपजिल्हाधिकारी 

( महसूल ) 
उपजिल्हाधिकारी 

( महसूल ) 
उपविभागीय 
अधिकारी 


९ ० 


अपर जिल्हाधिकारी 


शाखेचे नाव : आस्थापना शाखा 


६४ सेवापुस्तक नोंदी अद्यावतीकरण 


१५ 


अधीक्षक / नायब 
तहसीलदार / 


निवासी उपजिल्हाधिकारी / 
अपर जिल्हाधिकारी 


अव्वल कारकून 


३० 


६५ भविष्य निर्वाह निधीमधून रक्कम मिळणेचे 

आदेश निर्गमित करणे . 


अधीक्षक / नायब 
तहसीलदार / 


तहसीलदार / 
उपविभागीय 

अधिकारी / 
उपजिल्हाधिकारी 
तहसीलदार 
उपविभागीय 

अधिकारी / 
उपजिल्हाधिकारी 

अधीक्षक 


निवासी उपजिल्हाधिकारी / 
अपर जिल्हाधिकारी 


अव्वल कारकून 


३० 


नायब 


निवासी उपजिल्हाधिकारी 


६६ अल्पबचत एजंसीचे नुतनीकरण करणे 

( MPKBY / NSC ) . 


तहसीलदार 


६७ अधिकारी / कर्मचारी यांचे वैद्यकीय देयक 


३० 


अधीक्षक 


निवासी उपजिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


आदेश झाल्या 


अपर 


जिल्हाधिकारी 


६८ सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 

योजना . 


पासून ६० 


जिल्हाधिकारी 


दिवसांच्या आत 


अधीक्षक 
तहसीलदार 
उपविभागीय 
अधिकारी 
अधीक्षक / 
तहसीलदार 
उपविभागीय 


६ ९ रजा रोखीकरण 


आदेश झाल्या 


अपर 


जिल्हाधिकारी 


पासून ३० 


जिल्हाधिकारी 


दिवसांच्या आत 


अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २१-२७ , २०२२ / वैशाख १-७ , शके १ ९ ४४ 


७ 


, 


परिशिष्ट - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


अर्ज आल्या 


अपर 


जिल्हाधिकारी 


७० ना - देय प्रमाणपत्र ( विभागीय 

चौकशी / शासकीय बाकी येणे ) . 


पासून ३० 


जिल्हाधिकारी 


७१ स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजुरीबाबत 


अर्ज दिल्या 


अधीक्षक 
तहसीलदार / 
उपविभागीय 
अधिकारी 
अधीक्षक / 
तहसीलदार / 
उपविभागीय 
अधिकारी 
अधीक्षक 


अपर 


जिल्हाधिकारी 


पासून ९ ० 


जिल्हाधिकारी 


दिवसांच्या आत 


३० 


अपर 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हादंडाधिकारी 


३० 


अधीक्षक 


अपर 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हादंडाधिकारी 


७२ कायमस्वरूपी फटाका विक्री परवाना 

ना हरकत दाखला देणे , ( सर्व 

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ) . 
७३ पेट्रोलियम पदार्थ अ / ब चा भूमिगत 

साठा करणे कामी ना - हरकत 
प्रमाणपत्र ( सर्व अहवाल प्राप्त 

झाल्यानंतर ) . 
७४ विस्फोटक पदार्थांचा साठी / वापर / 

विक्री करण्यासाठी ना - हरकत 
दाखला ( सर्व अहवाल प्राप्त 
झाल्यानंतर ) . 


30 


अधीक्षक 


अपर 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हादंडाधिकारी 


संदीप कदम , 


भंडारा : 
दिनांक १० मार्च , २०२२ . 


जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


